देऊड, ता. व जि. रत्नागिरी येथील कातळशिल्प 
हे "राज्य संरक्षित स्मारक" म्हणून घोषित 
करण्याच्या अंतिम अधिसूचनेचा प्रस्ताव 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारके-२०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

देऊड, ता. व जि. रत्नागिरी येथील कातळशिल्प हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून 
घोषित करणेबाबत विहीत कार्यपध्दतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने व्यवस्थापक, शासकीय 
मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई यांना या शासन निर्णयाव्दारे निदेश देण्यात येत आहेत की, या 
निर्णयाची सोबतची अंतिम अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासन सर्वसाधारण राजपत्र 
भाग-४ मध्ये प्रसिध्द करावी व सदर अधिसूचनेच्या ३० प्रती अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई तसेच संचालक, पुरातत्व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना पाठविण्यात याव्यात. 
०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांनी सदरहू अंतिम अधिसूचनेची 
प्रत स्मारकाजवळ ठळक ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करावी. 
०3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०९१२३२११२३२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NANDA MARUTI (21211 


5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d2 
44838270, postalCode=400032, 


, st: ht 
jalNumber=BAF9D93 17025580944685E047B9C52D64C532684054F 19E1F 
02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.08.09 12:48:26 +05'30 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००४. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषाधिकारी, रत्नागिरी. 

निवड नस्ती, सां.का.३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०१८/प्र.क्र .५७/सां.का.३ 
अधिसूचना 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट , २०२४ 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके :_ क्र. स्मारके-२०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३. 

व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
स्थळे व अवशेष विभागाची शासकीय अधिसूचना क्र. स्मारके- 
अधिनियम, १९६० २०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३, दि.१५ जून, २०२१ 


अन्वये महाराष्ट्र शासनाने यासोबत असलेल्या 
अनुसूचित निर्दिष्ट केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक 
स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा 
शासनाचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची मुदत 
दिली होती; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून 
घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती 
आलेल्या नाहीत. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 

पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, 
१९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
१२) या अधिनियमाच्या कळम ४ च्या पोट-कलम 
(३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक हे संरक्षित स्मारक असल्याचे 
जाहीर करत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३ 


स्थान : देऊड, 
सर्व्हे/गट क्र.:- १३०/१ पैकी. 


स्मारकाचे नाव 


मालकी 


तपशील 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 


संरक्षित करावयाच्या स्मारका 
भोवतालचे क्षेत्र 


संरक्षित करावयाचे एकूण 
क्षेत्रफळ (स्मारकासह) 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या 
चतु:सिमा 


अनुसूची 
तालुका : रत्नागिरी जिल्हा : रत्नागिरी. 
देऊड येथील कातळशिल्प समूह 


प्रसाद शंकर आपटे व इतर. 


देऊड येथीळ हा कातळशिल्प समूह मध्याइमयुगीन 
काळातील असून या कातळशिल्प समूहात एकशिंगी गेंडा, 
गाढव, वानर, हरिण व पावलांचे ठसे दाखवण्यात आलेले 
आहेत. 

कोकणातील प्रागैतिहासिक व विशेषत्वाने मध्याइमयुगीन 
मानवाने निर्माण केलेळी कलाकृती म्हणून या 
कातळशिल्पाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. 


१०.०० मी. X 90.00 मी.  १००.०० चौ.मी. 


खालील सर्व अंतरे कातळशिल्प समूह ज्या आयतात आहे 
त्या आयताच्या बाजूपासूनची आहेत. 

पूर्वेस :५ मी., पश्चिम :५ मी. 

उत्तर :५मी., दक्षिण :५ मी. 

संरक्षित करावयाच्या स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्र : 
२१०.०० चौ. मी. 


एकूण संरक्षित करावयाचे क्षेत्रफळ : ३१०.०० चौ.मी. 


पूर्वी :गडगा 

पश्चिम : सर्व्हे /गट नं. १३०/१ पैकी 
उत्तर :सर्व्हे /गट नं. १३०/१ पैकी 
दक्षिण : गडगा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३ 


NOTIFICATION 


Maharashtra Ancient 


Monuments and 
Archaeological Sites 
and Remains Act 
1960. 


Tourism and Cultural Affairs Department 
Mantralaya, Madam Cama Road, 
Hutatma Rajguru Square, 

Mumbai — 400 032. 

Dated: 09" August, 2024 


No: smarak 2018/C.R.57/ Sanka 3.- 


Whereas, by the Government Notification, 
No: smarak 2018/C.R.57/ Sanka 3, dated the 
15th June 2021, the Government of 
Maharashtra had given two months’ notice of 
its intention to declare the ancient and 
historical monument specified in the Schedule 
appended hereto to be a protected monument, 
as required by sub-section (1) of section 4 of 
the Maharashtra Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1960 
(Mah. XII of 1961); 

And whereas the Government has not 
received any objection to the making of such 
declaration; 

Now, therefore, in exercise of powers 
conferred by sub-section (3) of section 4 of 
the Maharashtra Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1960 
(Mah. XII of 1961), the Government of 
Maharashtra hereby declares that the said 
ancient and historical monument is a 
protected monument. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०१८/प्र.क्र.५७/सां.का.३ 


Locality: Deud, 


Survey/Gat No. 130/1 P. 


Name of the 
monument to 
be protected 
Ownership 


Particulars 


Area of the: 


Monument 10 be 
protected 


Total 
around the 
Monument to be 
protected 


Total Area (including : 


the monuments ) 
to be protected 


Boundaries 


Area: 


SCHEDULE 


Taluka : Ratnagiri, District: Ratnagiri. 


Group of Petroglyphs at Deud. 


Prasad Shankar Apte and others 


The group of petroglyphs at Deud can be dated to 
Mesolithic period. The petroglyphs are consisting 
of Rhino, deer, Monkey, Donkey and footprints. 

This group of petroglyphs in Konkan region has 
extraordinary importance as this is the creation of 
Mesolithic man. 


10.00 m X 10.00 m = area 100.00 sq. meters 


East : 05.00 meters ; West : 05.00 meters 

North : 05.00 meters ; South : 05.00 meters 

Total area around the monument to be protected :- 
210.00 Square meters 


Total area = 310.00 Square meter 


East : Stone wall 
West: Survey/Gat No. 130/1 P; 
North : Survey/Gat No. 130/1 P; 
South : Stone wall. 


By order and in the name of the 
Governor of Maharashtra 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9F7 e2a186620ec03666d2448 
38270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F 19E1F02 
374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 

Date: 2024.08.09 12:51:31 +05'30' 


( Nanda Raut ) 
Deputy Secretary to Government 


NANDA MARUTI 
RAUT 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


